महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई या 
कार्यालयास सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी 
कार्यक्रमांतर्गत अनुदान वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : उसाअ-२०२०/प्र.क्र.१७/उसाअ/का-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:-१३/०१/२०२१ 
वाचा :- 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक : अर्थसं २०२०/प्र.क्र.६४/अर्थसंकल्प-३ दि.१६.४.२०२० 
२) शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक: उसाअ-२०१९/प्र.क्र.४/उदू अकादमी/का-५ 
दि.१३/१/२०२१ 


प्रस्तावना :- 

राज्यात उदू भाषेचा विकास, संवर्धन, प्रगती तसेच उदू व मराठी भाषेतील साहित्यिकांमध्ये वैचारिक 
आदान प्रदान होऊन राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना CS व्हावी या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीची 
स्थापना करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य उदू साहित्य अकादमीमार्फत विविध कार्यक्रम राबविण्यासाठी वरील 
संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये रु.१३,१०,०००/-(रुपये तेरा लाख दहा हजार फक्त) इतके अनुदान माहे 
एप्रिल, २०२० ते जून, २०२० या ३ महिन्याच्या कालावधीत खर्च करण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आली आहे. त्यानुसार वर्ष २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीसाठी अनुदान 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर असलेल्या अनुदानापैकी एप्रिल ते जून, २०२० या ३ 
महिन्याकरिता आवश्‍यक असणारे अनुदान वितरीत करण्यासवरील संदर्भ क्र.१ येथील शासन परिपत्रकान्वये 
मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. त्यानुषंगाने उपलब्ध तरतूदीच्या (रु.१,३१,००,०००/-) च्या १०% मर्यादेत 
रु.१३,१०,०००/- (अक्षरी रुपये तेरा लाख दहा हजार फक्त) इतकी रक्कम वित्त विभागाने वितरीत केलेली आहे. 
सदरची रक्‍कम खर्च करण्यास संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयानुसार प्रशासकीय मान्यता झाली आहे. 

वितरणासाठी उपलब्ध असलेल्या रु.१३,१०,०००/- (रुपये तेरा लाख दहा हजार फक्‍त) इतक्या रक्कमेचे 
कार्यक्रमांतर्गत अनुदान महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई या कार्यालयास वितरीत करण्यात येत आहे. 
अधिक्षक-नि-कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई यांनी विविध कार्यक्रम 
राबविण्यासाठीचा खर्च विहित मर्यादेत राहिल याची त्यांनी दक्षता घ्यावी. तसेच शासनाने खर्चाबाबत विहित 
केलेल्या नियमानुसार अटी व शर्तीचे पालन करुन कार्यवाही करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः उसाअ-२०२०/प्र.क्र.१७/उसाअ/का-५ 


अ. योजना व उद्दीष्टये दि.५.१०.२०१६ च्या शासन सन २०१९-२०या शेरा 
क्र. निर्णयान्वये पुर्नविळोकीत | वर्षाकरिता करावयाच्या 
केल्यानुसार मंजूर करण्यात । कार्यक्रमानुसार प्रस्तावित 
आलेली रक्कम रुपये रक्कम रुपये 
fe | इम्कान या त्रेमासिकांचे प्रकाशन रु.४,००,०००/- रु.३,००,०००/- 
2 | उदू हस्तलिखिताचे प्रकाहन तसेच | रु.६,००,०००/- रु.४,८५,०००/- 
उर्दू/मराठी अनुवादकांना आर्थिक 
अनुदान देणे. 
3 | उदू भाषेतील कवी/लेखक/विचारवंत | रु.६,००,०००/- रु.५,२५,०००/- 
यांच्या पुस्तकांना पारितोषिक देणे. 
एकूण रु.१३,१०,०००/- 


२. उपरोक्त योजनांवर होणारा खर्च “मागणी क्र. झेडई-०१,२२३५, (२२३५ ब ०९४) सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ०२ समाज कल्याण,२०० इतर कार्यक्रम ०१-अल्पसंख्याकांना सहाय्य अनुदान ०६ राज्य योजनाअंतर्गत 
योजना (०१) (२३) महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीचे विविध योजनेसाठी सहाय्यक अनुदान राज्य (कार्यक्रम) 
३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर ) “या लेखाशिर्षाखाली त्याखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यास 
यावा. 
३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३३२/२०२०/व्यय-१, दि.३०/१२/२०२० च्या 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याच्या संगणक संकेताक २०२१०११३१७३४४१०४१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळयांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Mahesh Sadashiv Choukekar 
Ma hes h Sad as h [९/ 28:-N.2-Government OFMaharast 
D postal 
st: 
2.5.4,.20=965737dc18a2c1 fbaf047c7a9f61259e5c65db981c8e 
\esh Sadashiv Choukekar 


C h Oo 0 ke ka r aaab6c983897e53 18874, cn=Mahesh 


Date: 2021.01.13 17:38:32 +05'30° 


(म. स. चौकेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर , 
२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
५. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, (का-७/(का-५)/(का-२) अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६. अधिक्षक नि कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई. 
७. निवड नस्ती (महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई.) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


